राज्य पोलीस सेवेतील परिविक्षाधीन पोलीस उप 
अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःास्त्र) 
यांच्या पदस्थापनेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१८१/पोल-१(ओ) 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०१८ 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(१) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (Prana) या 
संवर्गातील परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी नियमित नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची नेमणूक नियमित नियुक्तीचे ठिकाण 
a श्री. धनंजय हरिदास | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील तुमसर उपविभाग भंडारा. ईतवारा उपविभाग, नांदेड 
२ श्रीमती अश्विनी परिविक्षाधीन पोलीस पोलीस उपअधीक्षक, महाराष्ट्र 
सुदामराव केदार उपअधीक्षक, पुणे ग्रामीण गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 


व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी अथवा नविन नियुक्तीच्या ठिकाणी 


आचार संहिता लागू असल्यास, अशा अधिकाऱ्यांना आचार संहिता समाप्त झाल्यानंतर कार्यमुक्त 


करण्याबाबतची कार्यवाही महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी करावी. 


४. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा.महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात 


घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१८१/पोल-१(अ) 


च्‌. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७२७२ ३५४१४९१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


e 
K | A DN: c=IN, o=Government Of 
a | a S e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19 


1 a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a604 
a | W a १4206, cn=Kailas A. Gaikwad 


Date: 2018.07.27 23:54:39 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


) 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 
सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 
१०) पोलीस अधीक्षक, जळगांव / भंडारा / नांदेड / पुणे. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव / भंडारा / नांदेड / पुणे. 
) 
) 


१२) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१३) निवडनस्ती / पोल-१(आओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


